संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत मिळण्याच्या 
उद्देशाने केंद्र शासनाच्या " One Stop Crises 
Centre "या योजनेअंतर्गत राज्यात ११ जिल्हयांत 
निधी वितरीत करण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- 
१) केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे क्रमांक-7 No 28/9/2094- WW, दिनांक २ जून, 
२०१६ चे पत्र व तदनंतरचे क्रमांक-। No 2-2/2098-WW दिनांक १३ जुले, २०१६ चे पत्र. 
२) या विभागाचे क्रमांक- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.९५/का-२, दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१६ चे आदेश. 
३) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२/महिला व बाल विकास/ दि. २३.०३.२०१७. 
प्रस्तावना :- 

a संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास 
मंत्रालयाकडून " One Stop Crises Centre " ही योजना राज्यात कार्यान्वित करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या पत्र 
क्रमांक- No -23/2094-WW, दिनांक १४.०७.२०१५ नुसार सुरवातीला प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या टप्प्यात 
प्रत्येक राज्यासाठी एक केंद्र स्थापन करावयाचे होते. यानुसार या विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-२ च्या शासन 
निर्णयान्वये महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय मुलींचे निरिक्षणगृह / विशेषगृह, मुंढवा, पुणे 
या संस्थेच्या परिसरातील ३०० चौ.मि. जागेवर सुरवातीला प्रायोगिक तत्वावर One Stop Crises 0818 कार्यन्वित 
करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 

2. दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने, त्यांच्या संदर्भाधीन दि. १३/७/२०१६ च्या पत्रानुसार या योजनेच्या 
दुसऱया टप्प्यात, राज्यास मंजूर करण्यात आलेल्या ११ जिल्हयातील केंद्रांसाठी, केंद्राकडून १००% निधी देण्यात 
येणार असल्याचे कळवून सदरचा निधी थेट जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या बँक खात्यात जमा 
करण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार राज्यास रू. २,१३,५५,९५०/- इतका निधी मंजूर केला आहे. 

केंद्र शासनाच्या बदललेल्या निकषानुसार, “One Stop Crises Centre” ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत 
योजना राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात, ठाणे, रायगड, नाशिक, पुणे, सातारा, अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, 
अमरावती व नागपूर अशा ११ जिल्हयांत कार्यन्वित करण्याकरीता सं.क्र. ३ अन्वये, दि. २३.०३.२०१८ रोजी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२ 


वरील प्रयोजनासाठी “One Stop Crises Centre” या योजनेंतर्गत, केंद्राकडून प्राप्त झालेला १०० टक्के 
निधी, पहिल्या टप्प्यात मुंढवा, पुणे या विशोषगृहासाठी रू. ८,१९,१२०/- तर दुसऱ्या टप्प्यात वरील परिच्छेद २ 
मधील ११ जिल्ह्यातील केंद्रांसाठी रु.२,१३,५५,९५०/- इतका निधी प्राप्त झाला आहे. माहे डिसेंबर,२०१७ च्या 
अधिवेशञानात पुरवणी मागणीद्वारे रु. २,२१,७५,०००/- प्राप्त झालेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

वरील पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या बदललेल्या निकषानुसार, “One Stop Crises Centre” या 
योजनेंतर्गत, केंद्राकडून पहिल्या टप्यात प्राप्त झालेला प्राप्त झालेला निधीपैकी, मुंढवा, पुणे या येथील शासकीय 
मुलींचे निरिक्षणगृह/ विशेषगृह येथील केंद्रास आवर्ती-अनावर्ती खर्चासाठी येणारी रू. ८,१९,१२०/- तसेच दुसऱ्या 
टप्प्यात ठाणे, रायगड, नाशिक, पुणे, सातारा, अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती व नागपूर अशा ११ 
जिल्ह्यातील केंद्रांसाठी प्राप्त झालेली रु. २,१३,५५,९५०/- इतका निधी केंद्र शासनासकडून प्राप्त झालेला आहे. 
डिसेबर,२०१७ च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मान्य झालेला रु.२,२१,७५,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधीचा विनियोग करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे, यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर योजनेसाठी केंद्राकडून १००% निधी देण्यात येणार असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , 
सदरचा निधी थेट जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या नावे उघडण्यात येणाऱ्या बँक खात्यात जमा 
करण्यात येणार आहे. जिल्हयांकडून सदर निधीचा विनियोग योग्यरितीने होत आहे. याबाबत आयुकत, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांनी संनियत्रण करून प्रगतीचा त्रैमासिक अहवाल केंद्र शासनाच्या संबधीत मंत्रालयाकडे व 
शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 
४. सदरचा खर्चखालील लेखाशिर्षाखली भागविण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

मागणी क्र. एक्स-१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

(केंद्र शासन पुरस्कृत अनुदान) 

(१०० टक्के केंद्र हिस्सा) 

(१०३)- महिला कल्याण 

(२८) (09) - संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत 

सखी” (वन स्टॉप सेंटर स्थापन करणे) (१०० टक्के केंद्र हिस्सा) 
२२३५ बी९९८ 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३३११३४९५४७७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


° Digitally signed by Vinod Vasant Dalvi 
V | Nn O d Va S a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Womens 
And Child Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad19d0236d916621b12 


. 
D ) a | Vi 266f821ce 1ff6d933807Sbe86b, cn=Vinod Vasant Dalvi 


Date: 2018.03.31 13:51:59 +05'30' 


(विनोद दळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री, नियोजन / वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. उपआयुक्त, (महिला विकास) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालयामार्फत) 

. सर्व जिल्हाधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, (आयुकक्‍्तालयामार्फत) 

. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती, का-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


